महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
या कार्यालयास सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षातील अनिवार्य खर्चासाठीचे अनुदान 
वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः बियुडी २०२०/प्र.क्र. ५८/का.४ 
मादाम कामा रोड, राजगुरु हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २३.०३.२०२१ 


वाचा- 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२०/प्रक्र. ६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 

२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८/का-४, 
दि.२८ एप्रिल, २०२० 

३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८/का-४, 
दि.८ जुन, २०२० 

४) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८ (भाग-१)/का-४, 
दि.८ जुन, २०२० 

५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८ /का-४, 
दि.१० ऑगस्ट, २०२० 

६) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८/का-४, 
दि.२३.नोव्हेंबर, २०२० 

७) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२०/प्र.क्र.११८/का-४, 
दि.०४ फेब्रुवारी, २०२१ 

८) पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र, क्रमांक: 
२०२१/म.रा.वक्‍्फ.न्या.औ.बाद/लेखा/८८/, दि.०३.०३.२०२१. 

९) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२०/प्रक्र. ६४/अर्थ-३, दि.१५ मार्च, २०२१ 


प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयास सन 2020-29 या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 


असलेल्या अनुदानातून माहे जानेवारी ते मार्च, २०२१ या कालावधीसाठी अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
रु.१,४६,१५,०००/- (रुपये एक कोटी सेहचाळीस लाख पंधरा हजार मात्र) इतके अनिवार्य खर्चासाठी अनुदान मंजूर 
करण्यात आले आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी संदर्भ क्र.२ ते ७ येथील शासन निर्णयान्वये 
रु.१,१४,६१,३००/-/- (रुपये एक कोटी चौदा लाख एकसष्ट हजार dial मात्र) इतके अनुदान वितरित करण्यात 
आले आहे. आता अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.८ येथील पत्रान्वये 
अनुदान वितरणाची मागणी केल्यानुसार, तसेच वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी खाली दर्शाविलेल्या मासिक निधी विवरणाप्रमाणे रु. ७,५०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८/कार्या-४ 


(रुपये सात लाख पन्नास हजार मात्र) इतके अनुदान अध्यक्ष, महाराट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी खर्च विहित 


मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. 
“मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (००)(०१) आयुक्‍त, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८)” 
अ. | लेखाशिर्ष तपशीलवार | सन २०२०-२१ [ATE एप्रिल २०२० ते| वितरणासाठी | वितरित वितरीत करावयाचे अनुदान 
क्र. साठी माहे जुन, २०२० | उपलब्ध करावयाचे । जानेवारी,२०२१ | फेब्रुवारी, २०२१ | मार्च,२०२१ 
अर्थसंकल्पीय | वितरित केलेले अनुदान मार्च,२०२१ 
अंदाज अनुदान 
Ez ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च २४,००० ४,००० २०,००० २०,००० ६,६६६ ६,६६७ ६,६६७ 
2 Jog दूरध्वनी, वीज व ‘ क ; : 
शुल्क ८४,००० १६,८०० ६७,२०० ६७,२०० २२,४०० २,४०० २२,४०० 
पाणी शुल 
४ ।१३कार्यालयीन खर्च ८,९२,००० ५,३५,२०० ३,५६,८०० ३,५६,८०० १,१८,९३४ १,१८,९३३ १,१८,९३३ 
षु १४ भाडेपट्टी व कर ७,५०,००० ४,५०,००० ३,००,००० ३,००,००० १,००,००० १,००,००० १,००,००० 
६ २४ पेट्रोल तेल व वंगण ७१,००० १५,६०० ५५,४०० ६,००० २,००० २,००० २,००० 
एकूण १८,२१,०००/- १०,२१,६००/- ७,९९,४०० ७,५०,०००/- २,५०,०००/- २,५०,०००/- | २,५०,०००/- 


उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (००)(०१) आयुक्‍त, 
औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८) अनिवार्य” या लेखाशीर्षाखाली खर्च 
टाकण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२०/प्रक्र. ६४/अर्थ-३, दि.१५ मार्च, 
२०२१ आणि वित्त विभाग, अनौ.संदर्भ क्रमांक ८३/२०२१/व्यय-१, दि.०९.०३.२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.inuy संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२३१६३५४९०५१४ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Faroog Ahmed N 
Pathan 


Digitally signed by Farooq Ahmed N Pathan 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Housing Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=87 10a75e5d45e9ece43bf 1 4a0466b5933cf850802ac2a6564bc40 
6784303439, 
serialNumber=587f2890baec1d472c7d603da44bbe3ab 165e637d985e3d 
Sfaab6d295ffa3a45, cn=Faroog Ahmed N Pathan 

Date: 2021.03.23 17:23:03 +05'30' 


(फा.नू.पठाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद, 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
५. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
६. उपसचिव (कोषा/प्र.१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


Cc “७ A  -5 


८. निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


पृष्ठरपैकी२ 


